स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील ९ नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी 
केंद्र शासनाच्या हिऱ्यातील निधीचा पहिला 
हप्ता वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: 
१) केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरविकास मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक १/७/२०१५-७७॥/ 
[Computer No. ३१०४७०६], दिनांक of फेब्रुवारी, २०१९. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 
३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.४३/नवि-३४,दि. ३१.०३.२०१७. 
४) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९. 


शासन निर्णय: 

देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 
चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन 
क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने ९ शहरांचे रुपये १७२,५१,९९,४४९/- (एकशे बहात्तर कोटी 
ऐकावन्न लक्ष नळ्यान्नव हजार चारशे एकोणपन्नास फक्त) इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास निधीकरीता 
सादर करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. १ येथील दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये अनुज्ञेय हिस्सा रुपये ५८,४९,००,९०७/- (अठ्ठावन्न कोटी एकोणपन्नास लक्ष Adal सात फक्त) पैकी 
पहिला हप्ता म्हणून रुपये २९,२४,५०,४५३/- (एकोणतीस कोटी चोवीस लक्ष पन्नास हजार AR त्रेपन्न फक्त) 
एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ९ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी वितरीत केलेला पहिल्या हप्त्याचा निधी रुपये 
२९,२४,५०,४५३/- (एकोणतीस कोटी चोवीस लक्ष पन्नास हजार चारी त्रेपन्न फक्त) वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली 
निधी रूपये 


अ) | महानगरपालिकांना 


१ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) धारण, १९१, २६,७८,५२,७६१/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (cc) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये सव्वीस कोटी अठ्याहत्तर 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष बावन्न हजार सातशे एकसष्ठ 


(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत फक्‍त.) 

ब) | नगरपरिषद 

१ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९२, २,२५,००,१७७/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (cc) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये दोन कोटी पंचवीस लक्ष 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), एकशे सत्त्याहत्तर फक्त.) 


(२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत 


क) | नगरपंचायतींना 


१ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, २०,९७,५१४/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये वीस लक्ष सत्यान्नव हजार 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), पाचशे चौदा फक्त) 


(२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर 
रकमेचे देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी 
आहरित करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे वाटप विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी 
करावी. 


५. सदरचा area निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ 
एप्रिळ, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ अन्वये 
३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ पैकी ७ (१)आ, ७(३), ७(४) या प्रकरणी लागू नाही. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्रमांक ७(२) बाबत नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या 
हिऱऱ्याचा निधी वितरीत करावयाचा असल्याने त्यामधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून येणे असलेली रक्‍कम 


समायोजित करणे शक्‍य नाही. तसेच सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ (५,६,७,८,९) मध्ये नमूद अटींची 
पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३४ 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक २, ३ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत नमुद 
करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्यित योजना नाही, तथापि केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त 
झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-१८७/अर्थोपाय,दिनांक ०८/४/२०१९ अन्वये 
करण्यात आली आहे. 


८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ एप्रिल, 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक 
१, २, ३,४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ८ संदर्भातील 
तपासणी सुचीमधीळल अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक 
अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील लागू असलेल्या उर्वरित सर्व अटींची पूर्तता 
होत आहे. 


९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ मधील ७ 
(१ अ अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखाळीळ खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाचा एकूण रुपये २९,२४,५०,४५३/- (एकोणतीस कोटी चोवीस 
लक्ष पन्नास हजार चार त्रेपन्न फक्त) इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


qo. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:अनौ-१८७/अर्थोपाय, दिनांक 
८/४/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२९१७४७२६०५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kailas Mad hu kar Ee me ver १0 क hi nt द गाण 


2.5.4.20=22804d8f98c03e9a67ca8eca6a02e7 eaab4bcc4a3d59dfce4flc7189 
bos: 


INumber=e83c1c73de120837488d76379734db4868992e2b35ba 1 df8cf 
a ha n 96 50fcff780F, las Madhukar Badhan 


Date: 2019.08.30 13:14:09 +05'30 


(कैलास बधान) 


शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 


मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 


Cc “८७ A OO 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३४ 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-2, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
आयुक्त, महानगरपालिका (अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, मिरा-भाईदर, अकोला) 
. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत (बारामती, जत, कळंब, कणकवली, श्रीवर्धन) 
१७. निवडनस्ती, नवि-३४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३४ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-३४, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र शहराचे नाव मंजूर प्रकल्पाची केंद्र शासनाचा पहिला हप्ता 
किंमती अनुज्ञेय निधी 
ea 2 3 [= षु 
महानगरपालिका 
ae अहमदनगर २७,२८,०८,३३८ ९,५४,८२,९१८ ४,७७,४१,४५९ 
२ | भिवंडी-निजमापूर ३४,७४,४३,७८४ १२,१६,०५, ३२४ ६,०८,०२,६६२ 
३ | मिरा-भाईंदर ४५,६८,३०,६६३ १५,९८,९०,७३२ ७,९९,४५,३६६ 
४ | अकोला ४५,३५,०४,४२४ १५,८७,२६,५४८ ७,९३, ६३,२७४ 
नगरपरिषद 
५ ।बारामती १२,८२,०३,६०४ २,५९,५२,३६१ १,२९,७६,१८१ 
६ | कळंब २,३८,२५,८३७ 3, 38,083 89, 68,429 
७ | od 2,8, 98,228 ८६,५०,१९० ४३,२५,०९५ 
८ | श्रीवर्धन ५८,८२,१७४ २०,५८,७६१ १०,२९,३८० 
नगरपंचायत 
९ | कणकवली १,१९,८५,७९६ ४१,९५,०२९ २०,९७,५१४ 
एकूण १७२,५१,९९,४४९ ५८,४९,००,९०६ २९,२४,५०,४५३ 


सय 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


